राज्य माहिती आयुक्‍त कोकण खंडपीठ, नवी मुंबई या 
कार्यालयातील उप सचिवाचे पद सह सचिव पदावर उन्नत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकिर्ण -२०१८/प्र.क्र.२६/१८/सहा, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १६.३.२०१८. 


पहा:- राज्य माहिती आयोगाचे पत्र क्र.मुमाआ २०१८/८०/प्र.क्र.४/०१ दि.१६.१.२०१८. 
प्रस्तावना :- 


राज्य माहिती आयोगाच्या, कोकण खंडपीठातीलळ उप सचिव श्री. अ.मं.साबळे यांना शासन आदेशा, 
सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.ससप १११७/प्र.क्र.१२४/का. १४ दि.१.१.२०१८ च्या आदेशान्वये सह सचिव पदावर 
पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. श्री. साबळे यांच्या माहिती आयोगातील कामाचा अनुभव व राज्य माहिती 
आयोगाच्या कोकण खंडपीठातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची रिक्‍त पदे विचारात घेता तेथील उप सचिवाचे पद सह 
सचिव पदावर उन्नत करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. त्यासंदर्भात शासनाने खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय- 
१ राज्य माहिती आयुक्‍त, कोकण खंडपीठ, नवी मुंबई या कार्यालयातील वेतनश्रेणी रू.१५६००-३९१०० 
अधीक ग्रेड पे रू.9६००/- मधील उप सचिव संवर्गातील एक पद रु.३७४००-६७०००-- ग्रेड पे ८७०० या सह 
सचिव पदाच्या वेतनश्रेणीत श्रेणी उन्नत करण्यात येत आहे. 
2) उपरोक्त व्यवस्था तात्पुरत्या स्वरुपाची असून ती श्री. अ.मं.साबळे, सह सचिव हे त्या पदावर कार्यरत 
असे पर्यंतच अस्तित्वात राहील. तदनंतर सदर पद उप सचिवाच्या मूळ संवर्गात आपोआप श्रेणी अवनत 
होईल. 

सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ७२/२०१८/ सेवा-९, दि. ६.३.२०१८ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३१६१५०९२२४९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Chhaya Kiran Wadte 


; DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 
h h a a | fa Nn Administration Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f31 1bd8712a7b94b3b73d0e88ad01 cf3a49c098bcd5f 


Wadte oe 
(छा.कि.वडते) 
शासनाच्या उपसचिव 
प्रति, 
१. सचिव, राज्य माहिती आयोग ,१३ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई-३२. 
२. महालेखापाल (लेखा परिक्षा )-१, महाराष्ट्र , मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण -२०१८/प्र.क्र.२६/१८/सहा, 


३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

४. कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

५. उपसचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 

६. उपसचिव राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ, नवी मुंबई. 

७. श्री. अ.मं.साबळे, उपसचिव राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ, नवी मुंबई. 
८. कार्यासन अधिकारी कार्यासन १४, सामान्य प्रशासन विभाग. 

९. वित्त विभाग, सेवा-९, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१०. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


